पुणे हहराभोवतालचा चक्राकार वळण मार्ग 
(Ring Road) बांधण्याचा प्रकल्प. 

पुणे पुणे रिंगरोड पश्चिम भाग - उर्से 
(YCEW) ते वरवे (बु.) सातारा रोड. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१ / प्र.क्र. २४७ (भाग-४)/ रस्ते-८. 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ०६.०९.२०२१ 


वाचा 
१) शासन निर्णय, क्र. खाक्षेस-२०११/प्र.क्र.२६२/रस्ते-८, दि. १४/०७/२०१५ 
२) शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१/रस्ते-८ (एल.बी. २२), दि.१४/०६/२०१८ 


प्रस्तावना :- 

पुणे शहराच्या आसपास झालेल्या औद्योगिक प्रगतीमुळे पुणे हहराकरिता सध्या अस्तित्वात 
असलेले रस्त्यांचे जाळे आता अपुरे पडू लागले आहे. मुंबईहून कोल्हापूर, सोलापूर व अहमदनगर, 
कोल्हापूरहून नाशिक, अहमदनगर व सोलापूर तसेच नाशिक ते सोलापूरकडे होणारी अवजड 
वाहनांची वाहतूक पुणे Wea जात असल्यामुळे अंतर्गत वाहतुकीचे प्रश्न उद्भवले असून 
वाहतूकीच्या कोंडीत व प्रदुषणामध्ये भर पडत आहे. यावर उपाय म्हणून पुणे हाहराभोवती चक्राकार 
वळण मार्ग (Ring Road) बांधण्याच्या प्रस्तावास शासनाने दि. १४ जुले २०१५ रोजी मान्यता दिली 
आहे. 

पुणे शहराचे नागरीकरणामध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. शिक्षण क्षेत्र, आयटी व ऑटो 
इंडस्ट्री या क्षेत्रामध्ये पुणे हाहराने देशात आघाडी घेतलेली आहे. पुणे Berd तीन महत्वाचे 
राष्ट्रीय महामार्ग छेदून जातात मुंबई - बेंगलोर, मुंबई - हैद्राबाद - विजयवाडा, पुणे - नाशिक 
शिवाय पुणे - पंढरपूर, पुणे - औरंगाबाद, पुणे - माणगाव हे नविन राष्ट्रीय महामार्ग जातात. सर्व 
प्रकारची आंतरराज्य वाहतूक तसेच राज्य अंतर्गत वाहतूक चक्राकार मार्ग नसल्यामुळे शहराच्या 
आतील भागातून जाते. शहरांतर्गत मोठ्या प्रशस्त रस्त्यांचा अभाव आहे तसेच अंतर्गत रस्ते अरुंद 
असल्यामुळे हि वाढलेली वाहतूक वर्दळ धारन क्षमतेच्या पलीकडे आहे. हाहरातील दाट लोकवस्ती 
मुळे तसेच विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे अस्तित्वातील रस्ते रुंद करण्यास मर्यादा आहेत. 
शहरातील संमिश्र वाहतूकीमुळे हवेचे व ध्वनीचे प्रदूषण मर्यादेपलीकडे वाढले आहे. वाहतूक 
अपघात व वाहन पार्किंग या समस्या भेडसावीत आहेत. या करीता पुणे शहरात येणारी सर्व 
प्रकारची वाहतूक शहरा बाहेरून चक्राकार (Ring Road) AMM काढणे आवश्‍यक आहे. 
याअनुषंगाने आता मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या दिनांक २५.०८.२०२१ रोजी झालेल्या 
बैठकीत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 


१) पुणे पश्चिम भागाच्या रिंगरोड उर्से (YCEW) ते वरवे (बु) सातारा रोड या एकूण 
६८.८००कि.मी. लांबीच्या रस्त्याच्या सुसाध्यता अहवालास मान्यता मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१ / प्र.क्र. २४७ (भाग-४)/ रस्ते-८. 


र) 


पुणे रिंगरोड पश्चिमच्या बांधकामासाठी रु. १२१७६ कोटी प्रकल्प किंमतीस प्रशासकीय 
मान्यता मान्यता देण्यात येत आहे. (यांचा बाबनिहाय aaa परिशिष्ट-अ मध्ये देण्यात 
येत आहे) 

पुणे पश्चिम रिंगरोड भूसंपादनासाठी रु. १४३९.६५ कोटी, सेवा वाहिन्या हस्तांतरासाठी 
रु. ३२८.८२ कोटी व बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याज (IDC) रु. १३३१.८३ 
असे एकूण रु. 3900.30 कोटी रुपये इतकी रक्‍कम शासनाकडून उपलब्ध करुन देणेस 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित / प्रस्तावित fears 
उद्देश वाहन यांच्या दरम्यान करावयाचा सवलत करारनामा हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब 
ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या धर्तीवर करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

पुणे पश्चिम रिंगरोड या प्रकल्पाकरीता महाराष्ट्र शासन साठी सवलत करारनामा 
करण्यासाठी, निविदा करार करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास अधिकार प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

या प्रकल्पासाठी लागणारा कोणताही करार जसे की, वित्तीय करार व इतर करारांवर 
लागणारा मुद्रांक शुल्कमध्ये सुट देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०६१७२३३१४२१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Krushnarao Jawanjal 
DN: c=IN, o=Government Of Maharash' =Pu 


Raj e n d fa Department, तेल्या का कान ती si ee 
व 2.5.4.20=19593fdee7ff75cbd39f30455aa87Beb87 13956549 
Kru S h n a ra 0 Jawa nj a ग 220 त्त त Krushnarao 
(राजेंद्र जवंजाळ) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 


. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
९. 


सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 


१०.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


Works 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१ / प्र.क्र. २४७ (भाग-४)/ रस्ते-८. 


११.अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१२.अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१३.प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१४.प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१५.प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१६.सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७.उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१९.निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१ / प्र.क्र. २४७ (भाग-४)/ रस्ते-८. 


परिशिष्ट - अ 
किंमत = | एकूण किंमत 
अ.क्र. विवरण (रु.कोटी) | (रु.कोटी) 
१. | स्थापत्य बांधकामे (Civil Works) १७५०.२८ 
- मुख्य रस्ता बांधकाम (Road Works) 
एकूण लांबी - ६८.८०० कि.मी. 
- इंटरचेजेस (Interchanges ६ No’s) १३१.५४ 
- बोगदे (Tunnels - ८ Nos) ३७१३.८९ 
- उड्डाण पूल (Viaducts - २ Nos) २२३९.१५ 
- मोठे पूल (Major Bridges २ Nos) 
(नद्यावरील) १५०.९२ 
- वाहन भुयारी मार्ग (पादचारी भुयारी मार्ग) 
(Vehicular Underpass Light Vehicles 
Underpass Pedestrian Underpass ५६ No’s) २२३६.५१ 
- मध्यम /लहान पूल, AKA इ. (Minor 
Bridges, Box Culverts, CD Works) १५५.२३१९ 
- पथकर नाके (Toll Plaza) 
(घोटावडेगाव नजीक १२ + १२ पदरी) ५०.३२ 
- संरक्षक भिंत (Compound Wall) ११८.१४ 
- Truck Lay Bye (९ No) १.८० 
- विदयुत विषयक कामे (Electrical Works) १५.०६ 
- लॅन्डस्केपिंग (Landscaping works Tree 
Plantation) १३.५६ 
2. (A) अंदाजित बांधकाम किमत ६५७६.४८ 
(Estimated Construction Cost) 
अंदाजित बांधकाम किंमत (रॉयल्टीसह) ६७४६.०५ 
१) त (GST at १२% rate ete 
२) बांधकाम सुरु होईस्तो भाववाढ (4% प्रती 
वर्ष दराने) (Escalation amount upto व 
start of construction) - 4% per year 
३. «| (B) बांधकाम किंमत जीएसटीस ७५५५.५८ 
[Construction cost including GST] 
१) पी चार्जस [Agency Charges 3% of 
(B)] २२६.६७ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२१ / प्र.क्र. २४७ (भाग-४)/ रस्ते-८. 


अ.क्र. 


विवरण 


किंमत 
(रु.कोटी) 


'एकूण किंमत 


(रु.कोटी) 


२) गुणवत्ता नियंत्रण खर्च [Quality Control 
Charges ०.२५% of (B)] 
३) सस्ते सुरक्षा खर्च [Road Safety Charges 
0.24% of (B)] 
Xv) देखरेख शुल्क [Supervision Charges ३% 


of (B)] 


१८.८९ 


१८.८९ 


२२६.६७ 


एकूण 


४९१.१२ 


(C) बांधकाम किमत (भाववाढ वगळून) 
Civil construction cost for the project 
without escalation [Base year is नोव्हेंबर 
२०२०] 


८०४६.६९ 


Had Gat (Contingencies %.¢% of 
(B)) 


२११.५६ 


[1)] एकूण प्रकल्प बांधकाम किंमत (EPC) 
[Total EPC Cost] 


८२५८.२४ 


१) प्राथमिक व बांधकाम पूर्व ख 
[IC/Pre-operative expenses १% of (D)] 

२) बांधकाम कालावधीतील भाववाढ 
[Escalation during construction 4% per 
annum for २ year on (D)] 

jet उभारणी खर्च 
expenses](&% D) 

४) बांधकाम सुरु असताना 8.194 % प्रतीवर्ष दराने 
कर्जावरील व्याज [Interest during 
construction at §.\94%] 


[Financing 


८२.५८ 


६२५.५६ 


१०९.२८ 


१२२१.८२ 


एकूण 


२१४९.२५ 


प्रकल्प किंमत BOT 
(TPC) for BOT] 


[Project Cost 


१०४०७.५० 


भूसंपादन किंमत (क्षेत्र ७५४.८२ हेक्‍टर) Land 
Acquisition cost including R & R 


१४२९.६५ 


सेवा वाहिन्या स्थलांतर खर्च (Utility Shifting 
Expenses) 


३२८.८२ 


१०. 


'एकूण प्रकल्प किंमत (७ + ८ + ९) [Total 


Project Cost] 


१२१७५.९७ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


